सरळसेवा, पदोन्नती व 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यासंदर्भात नियुक्‍ती 
प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : निप्राघो २०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २८/०५/२०१९ 
वाचा : १) सा.प्र.वि. शा.नि.क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या. १२ दि. १९/११/२०१६. 


२) सा.बां.वि. शासन निर्णय समक्रमांक दि. ११/१२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील गट “अ” आणि गट 
“ब” (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट “ब”( अराजपत्रित, गट “क” आणि गट “ड” मधील 
कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी 
निश्चित केळे आहेत. तसेच त्या शासन निर्णयात गट “ब”( अराजपत्रित, गट “क” आणि गट “ड” 
मधील पदे यासाठी पदनिहाय नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित करण्याचे आदेशा निर्गमित करण्याबाबत 
प्रशासकीय विभागांना सूचित केले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाअन्वये 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात 
क्षेत्रीय कार्यालयांकडून उपस्थित केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. ११/१२/२०१८ अधिक्रमित करण्यात 
येत आहे. 

३. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सूचित केल्यानुसार सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील गट-ब ( अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, 
पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका/पदस्थापना यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यास्तव या शासन 
निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती प्राधिकारी निश्चित करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. । पदे नियुक्‍ती प्राधिकारी 
१, गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क कर्मचारी (तांत्रिक) 
ओ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 

मा. मंत्री (सा.बां.) 


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 


आ) स्थापत्य अभियांत्रिकी | समावेडानाने नियुक्‍ती १) समावेडानाद्वारे नियुक्तीसाठी परिमंडळाचे 
सहायक अधिक्षक अभियंता 

सरळसेवा नियुक्ती २) सरळ सेवेने राज्यस्तरीय पदभरतीसाठी 
मा. मंत्री (सा.बां.) 

३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावरुन 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील 
पदोन्नतीसाठी मा.मंत्री (सा.बां.) 


झासन निर्णय क्रमांकः निप्राघो २०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४ 


२. गट-ब (अराजपत्रित) (अतांत्रिक) कर्मचारी (विशेष | नियुक्तीसाठी मंडळाचे अधीक्षक अभियंता/ 
अधीक्षक वगळून) (सहाव्या वेतन आयोगानुसार पे बँड | पदोन्नतीसाठी परिमंडळाचे अधीक्षक 
रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे रु ४४०० ते ५०००/-) अभियंता 

३. गट-क कर्मचारी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार पे बंड |१ तांत्रिक/अतांत्रिक पदांच्या 


रु. 4Qoo-20200+ ग्रेड पे oo ते २८०० तसेच | नियुक्तीसाठी मंडळाचे अधिक्षक अभियंता 

पे बँड रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे रु ४२०० ते ४४००/- ।२? पदोन्नतीसाठी परिमंडळाचे अधिक्षक 

अभियंता 

३) अधीक्षक पदावरुन विशेष अधीक्षक 
पदावरील पदोन्नतीसाठी मा. मंत्री 
(सा.बां.) 

४) तांत्रिक पदांच्या नियुक्‍ती/पदोन्नतीसाठी 

संचालक, उपवने व उद्याने 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
४. गट-ड कर्मचारी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार | नियुक्तीसाठी विभाग प्रमुख/कार्यालय 
पे बँड रु. ४४४०-७४४० + ग्रेड पे १३०० ते १८००/-) । प्रमुखो/पदोन्नतीसाठी मंडळाचे अधिक्षक 
अभियंता 
माळी पदाचे नियुक्तीसाठी संचालक, उपवने 
वउद्याने 
पु. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व संचालक, उपवने व उद्याने कार्यालयातील गट “क” व गट “ड” मधील 


अतांत्रिक पदांकरिता संबंधित परिमंडळाचे अधिक्षक अभियंता हे नियुक्‍ती प्राधिकारी असतील. 


४. वरील नियुक्ती प्राधिकारी हे सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणुका/ 
पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी असतील. मात्र बदली करण्यासंदर्भात सामान्य 
प्रशासन विभागाने तसेच विभागाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या अधिसूचनेन्वये घोषित केलेले सक्षम 
प्राधिकारी अंतिम निर्णय घेतील. 
५. सदर WIA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०५२८११२७०१४७१८ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jayant Sharad : 
Sagade या 
(ज. श. सागडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


मा. मंत्री (सा.बां.)(सा.उ. वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (सा.बां.)(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सा.बां) (सा.उ. वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे) स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (रस्ते) स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/पुणे/कोकण/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 


av AD 


Cc 
ae 


£59) ०9८ 
क आ जक. “याली. Se DS Da 


S 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निप्राघो २०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४ 


८) मुख्य अभियंता ( विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
९) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
११) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१२) संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१३) कार्यासन (सेवा-४) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


